मेळघाट भागातील कुपोषित, 
आजारी बालकासाठी व प्रसूती 
दरम्यान व प्रसुती पश्चात 
महिलासाठी व त्यांच्यासोबत 
असणारे दोन मुले/नातेवाईकांना 
मोफत आहार सेवा देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.६३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :३१ जुले, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 
३/टे-९/न.क्र. /मेळघाट आहार सुविधा/१८७७-७९/२३ दि.०१.०३.२०२३ 


प्रस्तावना : 

मा. मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांनी दिनांक २६.१२.२०२२ रोजी मेळघाट दौऱ्यादरम्यान दिलेल्या 
निदेशानुसार मेळघाट भागातीळ कुपोषित बालके, आजारी बालके व प्रसूती दरम्यान व प्रसुती पश्चात 
महिला रुग्ण त्यासोबत असणारे २ मुले/नातेवाईक विभागाच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये गरोदर माता 
प्रसुतीसाठी आल्यास किंवा प्रसुतीपूर्व भरती करुन ठेवल्यास माता व तिच्या सोबत राहणारी दोन इतर 
मुले/नातेवाईकांना पुर्ण ANC/LABOUT/PNC कालावधीत आहार सेवा मोफत देण्याबाबत निदेश 
देण्यात आले होते. मेळघाट भागातील एक रुग्ण व त्यांचे सोबतचे दोन मुले/नातेवाईक यांना मोफत 
आहार सेवा देण्यासाठी रु.१,७९,५३,५४७/- इतक्या अधिकच्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.६३/आरोग्य ३ 


शासन निर्णय : 

मेळघाट भागातील कुपोषित बालके, आजारी बालके व प्रसूती दरम्यान व प्रसुती पश्चात महिला 
रुग्ण त्यासोबत असणारे २ मुले/नातेवाईक विभागाच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये गरोदर माता 
प्रसुतीसाठी आल्यास किंवा प्रसुतीपूर्व भरती करुन ठेवल्यास माता व तिच्या सोबत राहणारी इतर दोन 
मुले/नातेवाईकांना पुर्ण ANC/LABOUT/PNC कालावधीत मोफत आहार सेवा देण्याच्या 
रु.१,७९,५३,५४७/- इतक्या अधिकच्या रक्‍कमेस खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 


यापूर्वी ज्या पुरवठादाराकडून आहार सेवा पुरविण्यात येत आहे त्यांच्यामार्फत सदर आहार सेवा 
पुरविण्यात यावी. 


& 


यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यारंभ आदेशातील व करारातील अटी व adhd काटेकोरपणे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


AN 
— 


सदर खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 22900946, 
२२१००२२६ व २२१० ०४१३ (१३-कार्यालयीन खची व आदिवासी विकास विभाग लेखाशिर्ष 
2224 E ३५६ (१९-आहार खर्च) यामधून भागविण्यात यावा. 


<<< 


उपरोक्त अटी व शर्ती बरोबरच आहार सेवा देतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शार्तीचे पालन करण्याची 
जबाबदारी संबंधित अधिका-यांची राहील. 


o~ 
— 
ma 


२. सदर झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ fe. १५ एप्रिल, 
२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.६३/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११३१६२२२६१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


MAROTI ८७४८. .... 
ATRAM anew its 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक. 
५. अतिरिक्‍त आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
८. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोल. 
९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी 
१०. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 
१२. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय धारणी, चिखलदरा व चुर्णी. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


